कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रमाच्या आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने 
तात्पुरत्या स्वरूपात, किमान वेतन/ठोक 
मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या ४८ वाहक व ११ 
चालक या कर्मचाऱ्यांचे परिवहन उपक्रमाच्या सेवेत 


समावेठान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: कडोंम-१०२२/प्र.क्र.१४७/नवि-२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक्र, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२००५/प्र.क्र.४७/०५/१२, 
दि.२५.०८.२००५. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०२२/प्र.क्र.१०३/नवि-२८, 
दि.०२.११.२०२२. 
३) परिवहन व्यवस्थापक, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, परिवहन उपक्रम, यांचे पत्र क्र. 
केडीएमटी/परि/मुका/८०२, दि.०६.१२.२०२२. 
४) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ७५, दि.०६.१२.२०२२. 


प्रस्तावना: - 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने, 


तात्पुरत्या स्वरूपात किमान वेतन व ठोक मानधनावर ४८ वाहक व ११ चालक, असे एकूण ५९ 
कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या भरतीची कार्यवाही सन २००३ व २००४ मध्ये करण्यात आली होती. 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमामधील कंत्राटी पध्दतीवरील, तात्पुरत्या 
स्वरूपात कार्यरत असलेल्या चालक/वाहक कर्मचाऱ्यांना, आकृतीबंधानुसार उपलब्ध असलेल्या 
रिक्‍त पदांवर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या नियमित आस्थापनेवर 
समावेशन करणेबाबत झासन स्तरावर निर्णय घेण्याची परिवहन व्यवस्थापक, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका यांनी विनंती केली आहे. 


२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमात तात्पुरत्या स्वरूपात, किमान वेतन 
/ ठोक मानधनावर कार्यरत ४८ वाहक व ११ चालक अशा एकूण ५९ कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या नेमणूका 
ह्या विहित मार्गाचा (जाहिरात / लेखी परीक्षा / मुलाखत) अवलंब करून झालेल्या असल्याचे, तसेच, 
सदर कर्मचारी हे त्यांच्या पदासाठी विहीत HSH शैक्षणिक व तांत्रिक अर्हता व पात्रता धारण करीत 
असल्याचे, परिवहन व्यवस्थापक, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका परिवहन उपक्रम यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२२/प्र.क्र.१४७/नवि-२८ 


कळविले आहे. त्याचप्रमाणे, आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांनी यासंदर्भात 
प्रशासकीय ठराव क्र. WY, दि.०६.१२.२०२२ रोजी करून सदर कर्मचाऱ्यांचे कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका परिवहन उपक्रमात समावेशन करून, त्यांना स्थायी पदावर नियुक्ती देण्यास मंजूरी 
दिली आहे. कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाचा आकृतीबंध दि.०२.११.२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला असून, सदर कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यक रिक्‍त पदे 
उपलब्ध आहेत. यास्तव, सदर कर्मचाऱ्यांचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन 
उपक्रमाच्या सेवेत समावेशन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवर विहित प्रक्रिया पार 
पाडून कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपात, किमान वेतन / ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या ४८ 
वाहक व ११ चालक अशा एकूण ५९ कर्मचाऱ्यांचे महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्‍त 
पदांवर समावेशन करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. कर्मचारी संख्या 
(१) (३) 


हि कह 
कण 
fed 
२. सदर कर्मचाऱ्यांचे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवरील 
नियमित समावेशन पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अटी व उती - 


१) सदर कर्मचाऱ्यांचे कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या सेवेत या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून समावेशन करण्यात यावे. 

२) संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केल्याच्या दिनांकापासून पुढे सेवाज्येष्ठता, वेतन, निवृत्तीवेतन 
इत्यादी लाभ अनुज्ञेय राहतील. 

३) सदर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ अथवा थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 

४) सेवेत कायम करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून बंधपत्र घेऊन मागील कोणताही लाभ मिळणार नाही 
याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा. 

५) सदर कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनानंतर त्यांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून 
दिला जाणार नाही. 

६) सदर समावेशन करतांना एक वेळची बाब म्हणून ३५% आस्थापना खर्चाची अट शिथील करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२२/प्र.क्र.१४७/नवि-२८ 


टे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०२१९१६१९५६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

PRATIBHA 
MADHAV PATIL = 

(प्रतिभा पाटील) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) आयुक्त तथा प्रशासक, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि.ठाणे. 
) परिवहन व्यवस्थापक, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, जि. ठाणे. 
४) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) 
) 


उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


